केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
यवतमाळ शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २६ मार्च, २०१८ 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत २०१५/प्र. क्र.१९७/नवि-३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 

२. शासन परिपत्रक क्र. नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 


प्रस्तावना:- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये सन 
२०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, 
पर्जन्यजलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत सुविधांची निर्मिती अभियान शहरांमध्ये 
करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याच्या रु. ३२८० 
कोटी किंमतीच्या आराखडयास केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली असून सदर आराखडयामध्ये यवतमाळ शहराच्या 
मलनिस्सारण प्रकल्पाचा MATAR करण्यात आला आहे. 


०२. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट सदर यवतमाळ 
शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून मंजूर 
केलेल्या राज्य वार्षिक कृति ARISTA समाविष्ट असलेल्या यवतमाळ शहराच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र. २ मधील विवरणपत्रात 
नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाव्दारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


०२. यवतमाळ शहर मलनिस्सारण प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


।5.1४०. | Name of Sub Work Amount (In Lakh) 
1  |Working Survey 40.63 
2  |Cost of Vacuum and Jetting Machine 70.46 
3 |Sewer Network 

3.1 |Sewer network for Zone-6 5,461.51 

3.2 |Sewer network for Zone-7 4,722.16 

3.3 {Trunk main for Zone-1 678.55 

3.4 |Trunk main for Zone-4 1,218.34 
4 _|Interception and Diversion Works 

4.1 |I/D Works for zone-1 53.07 

4.2 |I/D Works for zone-4 33.30 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


4.3 ॥/9 Works for zone-10 6.70 
5७ |Pumping Station ( with machinery) 
5५.1 [Civil Estimation of SPS Zone-1 63.00 
5.2 |Civil Estimation of SPS Zone-4 79.10 
5.3 Civil Estimation of SPS Zone-6 88.18 
5.4 [Civil Estimation of SPS Zone-7 68.24 
5.5 [Civil Estimation of SPS Zone-10 69.11 
5.6 |Electrical, Mechanical and Instrument Estimation of SPS Zone-1 102.17 
5.7 |Electrical, Mechanical and Instrument Estimation of SPS Zone-4 122.86 
5.8  |Electrical, Mechanical and Instrument Estimation of SPS Zone-6 206.02 
5.9 |Electrical, Mechanical and Instrument Estimation of SPS Zone-7 130.80 
5.10 |Electrical, Mechanical and Instrument Estimation of SPS Zone-10 102.82 
| 6 | Rising Main 
6.1 [Rising Main for SPS Zone-1 48.40 
6.2 [Rising Main for SPS Zone-4 6.31 
Rising Main for SPS Zone-6 10.68 
6.2 [Rising Main for SPS Zone-7 86.63 
6.3 [Rising Main for SPS Zone-10 42.73 
7 |\Sewage Treatment Plant 
7.1 |Sewage Treatment Plant of Zone-4 829.34 
7.2 \Sewage Treatment Plant of Zone-6 892.56 
| age Property Connection 
8.1 |For Zone-6 1,062.19 
8.2 |For Zone-7 1,433.14 
| 9 | House Connections 
9.1 |For Zone-6 765.78 
9.2 |For Zone-7 1,181.91 
Total (In Lakh) 19,676.71 
Say Rs. 196.76 Cr. 
कार्यादेश 
प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी दिल्यापासून २४ 
महिने 


३. यवतमाळ शहर मलनिस्सारण योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति आराखडयानुसार 
सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ. | नागरी योजनेची | केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
क्र.।| स्थानिक | मंजूर किंमत । अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा सहभाग 
स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या 
संस्थेचे नाव नुसार) ५०%) २५%) २५%) 
(जि २ 3 8 4 & 
i यवतमाळ | रु. १९६.७६ रु. ९८.३८ रु. ४९.१९ रु. ४९.१९ 
नगरपरिषद कोटी कोटी कोटी कोटी 
४. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार यवतमाळ शहर मलनिस्सारण प्रकल्पास खालील 


अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण राहील. 

४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा यवतमाळ नगरपरिषदेमार्फत भरण्यात यावा. 

४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार सदर प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४ राज्य शासनाने शासन परिपत्रक क्रमांक अमृत-२०१६/प्र.क्र. १६३/नवि-३३, दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ 
जुले, २०१६ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित 
कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. 
पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील निविदेत समावेश करण्यात यावा. 

४.५ सदर प्रकल्पाच्या निविदा या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अमृत अभियानातील मलनिस्सारण 
प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या नमुना निविदा प्रपत्रानुसार करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.६ सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेश्ापासून ४५ दिवसांच्या आत देण्यात 
येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

४.७ केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची (Reforms) पूर्तता 
विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान BET बंधनकारक राहील. 

४.८ निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र 
शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२०टक्के + ४०टक्के + ४०टक्के) वितरीत केला जाणार आहे. त्यानुसार 
केंद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत 
केला जाईल. 

४.९ अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक स्वराज संस्थांनी 
त्यांना प्राप्त होणाऱ्या १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीशी एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील. 
यासाठी त्यांनी १४ वा वित्त आयोगातून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

४.१० सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी या प्रकल्पाचे कार्यादेश 
दिल्यानंतरच वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र 
शासनास सादर केलेनंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचा व त्याप्रमाणात राज्य fesara निधी वितरीत करण्यात 
येईल. सदर प्रकल्पासाठी स्वहिस्सा भरण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून मिळणारा चिन्हांकित निधी कमी पडत 
असल्यास महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा कंपनी (MUIDCL) (मुन्फ्रा) मार्फत कर्ज उभारण्यासाठी आवश्‍यक 
ठराव करणे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर बंधनकारक राहील. असा ठराव केल्यानंतर त्यानुसार वेळीच 
कर्जनिधी उभारण्यासाठी नगर विकास विभाग तसेच मुन्फ्राकडे अर्ज करावा. 

४.११ अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या प्रमाणात नागरी 
स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित 
केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर बंधनकारक असणार आहे. 

४.१२ सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर 
प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ 
केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

४.१३ राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प 
किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 
राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध केले जाणार नाही. 

४.१४ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.१२८/नवि-३३ 


४.१५ प्रकल्पाचे काम सुरु झालेनंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित 
केलेनंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.१६ अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण प्रकल्प 
व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून कार्य करील. त्यापोटी नगरपरिषद 3 टक्के इतके Bow शासनामार्फत विहीत 
करण्यात येणाऱ्या कार्यपध्दतीनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास अदा करेल, तसा ठराव नगरपरिषदेस करणे 
बंधनकारक राहील. 

४.१७ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे मिळविण्याबाबतची 
कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी करण्यात यावी. 

४.१८ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद केलेप्रमाणे 
मलनिस्सारण कराची आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२६११५०४३१७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
Panduran g Joti ba DN: c=IN o=Governmen Of Maharashtra, Urban 

Development Department, postalCode harashtra, 

2,5.4.20=300d785e 1 2fdc1 9db0612f1 ffdf83e54efe7da2b1bc63d18 
Jad h av df8e09b3c7eece65, cn=Pandurang Jotiba Jadhav 

» 4 जाधव Date: 2018.03.28 21:23:37 +05'30' 
(पा. जा. जाधव 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अपप मुख्य सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
, प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 
११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, यवतमाळ 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, यवतमाळ 
१४. मुख्याधिकारी, यवतमाळ नगरपरिषद, जिल्हा यवतमाळ. 
१५. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१६. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


